जल जीवन मिशन अंतर्गत सहाय्यिकृत बाबी व 
पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण (राज्य 
हिस्सा) घटकाखालील निधी राज्य पाणी व 
स्वच्छता मिशनळा वितरित करणेबाबत 
(लेखाशीर्ष २२१५ ९९७१) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजीमी-२०२३/प्र.क्र. ३३१/पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: ०१ ऑगस्ट,२०२३ 


वाचा- 
१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र.जजमि -२०१९/प्र.क्र.१३८/पापु १० (०७), 
दि.०४.०९.२०२० 
२. संचालक, राष्ट्रीय जल जीवन Pa, पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल शाक्‍्ती मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र H.G-1101 1/2/2023-JJM-I-DDWS, दि. ०४.०५.२०२३ 
३. अवर सचिव, पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल शक्‍ती मंत्रालय, भारत सरकार यांचे आदेशा क्र. 
W-99020/9819/2094-Water-I/93, दि. १८.०७.२०२३ 
प्रस्तावना- 
राज्यात जल जीवन far राबविण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना संदर्भाधिन क्र. १ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन Fart कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनामार्फत प्राप्त निधीपैकी 
निधी पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण (//७॥॥७) व ५% निधी सहाय्यिकृत बाबी (Support 
activities) या घटकाखाली स्वतंत्रपणे तरतूद करणेबाबत जल जीवन मिझानच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 
नमूद आहे. जल जीवन Par अंतर्गत सदर घटकांसाठी केंद्र व राज्य वित्तीय आकृतीबंध ६०:४० आहे. 
जल जीवन FAM अंतर्गत सन 2023-2028 या वित्तीय वर्षाकरीता सहाय्थिकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता 
संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटकांतर्गत (राज्य हिस्सा) ळेखाशीर्ष २२१५ ९९७१, ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) खाली रु.१७०.०० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. 
जल जीवन FRM अंतर्गत राज्याकरीता सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरीता एकूण 
रू. २१४६५.८८ कोटी (केंद्र हिस्सा) इतके नियतव्ययाची तरतूद केले असल्याबाबत केंद्र शासनाने 
संदर्भाधिन क्र. २ अन्वये कळविले आहे. त्यापैकी, संदर्भाधिन H.3 अन्वये सन २०२३-२०२४ वित्तीय 
वर्षातील प्रथम हप्ता रू ३७२२.१२३ कोटी मधील प्रथम भाग (First Tranche of First Installment) 
म्हणून रु.१८६१.०६५ कोटी इतका निधी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनला ESCROW खात्यात 
उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यामध्ये सहाय्थिकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण या 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.३३१/ पापु १० 


घटकाखालीळ अनुक्रमे रू. ९३.०५३२ कोटी व रू. ३७.२२१३ कोटी असे एकूण रू. १३०.२७४५ 
कोटीचा समावेश आहे. 

जल जीवन Pam अंतर्गत सहाय्यिकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण 
घटकाखालील केंद्र हिस्सा रू. १३०.२७४५ कोटी निधीस समरुप राज्य हिळड्याकरीता रु. ८६.८४९६ 
कोटी (HERTS हिस्सा - ६०:४० प्रमाणे) इतका निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे जल 
जीवन Pam अंतर्गत सहाय्थिकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटक राज्य 
PRATT अनुक्रमे रू. ६२.०३५४ कोटी व रू. २४.८१४२ कोटी अशा एकूण रु. ८६.८४९६ कोटी 
इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

जल जीवन FRM अंतर्गत सन २०२३- २०२४ या आर्थिक वर्षामध्ये सहाय्थिकृत बाबी व पाणी 
गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटकांतर्गत (राज्य हिस्सा) “मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५, 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा, १०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२), जिल्हा 
परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (२९) जल जीवन अभियान सहाय्थिकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता 
संनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%)(कार्यक्रम) (२२१५ ९९७१” या 
लेखाशिर्षांतर्गत, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) खाली रु. ८६.८४९६/- कोटी (अक्षरी रु. शहाएऐंशी 
कोटी चौऱ्याऐंशी लक्ष हाहाण्णव हजार फक्त) इतका निधी राज्य पाणी व स्वच्छता मिठनला 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीकरीता उघडण्यात आलेल्या राज्य नोडल खात्यामध्ये 
खालीलप्रमाणे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र लेखाशीर्ष घटक रक्‍कम (रू. कोटी) 
हिली २ ३ ४ 
शो २२१५ ९९७१ सहाय्थिकृत बाबी ६२.०३५४ (अक्षरी रू. बासष्ठ कोटी 
(राज्य हिस्सा) तीन लक्ष चोपन्न हजार फक्त) 
२ २२१५ ९९७१ पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व | २४.८१४२ (अक्षरी रू. चोवीस कोटी 
(राज्य [eat सर्वेक्षण एक्क्याऐंशी लक्ष बेचाळीस हजार 
फक्‍त) 
एकूण ८६.८४९६ अक्षरी रु. शाहाऐंशी कोटी 
ARIUS लक्ष हाहाण्णव हजार फक्त) 


2. सदरचा निधी राज्य पाणी व स्वच्छता far (Jal Jeevan Mission Maharashtra 
Escrow Account) या नावाने उघडण्यात आलेल्या एच.डी.एफ.सी.बँक लिमिटेड, तलाव पाली, ठाणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.३३१/ पापु १० 


(IFSC Code- HDFC00009¥&) येथील खाते क्र. ५०१००५३०८६०६०७ मध्ये जमा करण्यात यावा. हा 
निधी जमा झाल्यानंतर पुढील सर्व आवश्‍यक कार्यवाही मिशन संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता ar 
यांच्याद्वारे करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्‍कम आहरित करण्यासाठी (पी.एफ.एम.एस. योजना केंद्र सांकेतांक ९१५० व राज्य 
सांकेतांक MH ३९९) आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव (रोखशाखा) यांना व नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. सदर रक्‍कम आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी एच.डी.एफ.सी.बँक लिमिटेड, तलाव पाली, ठाणे (FSC 
Code- HDFC00004¥&) येथील खाते क्र.५०१००५३०८६०६०७ मध्ये जमा करावी. 

४. सदर तरतूद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन 
परिपत्रकात दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०११५०७५५६६२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASAD SWAMI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


SWAMI 


2.5.4.20=aaf002dc55f52d8292cd1b600e0 
a80b7cf51b57c6f840c909c76407640c157f 
4, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=8D84D41A9008354A0AF03 
4B551119753B7D1C967B179AC7110EAA 
1867A160049, cn=PRASAD SWAMI 

Date: 2023.08.01 15:17:46 +05'30' 


(प्रसाद स्वामी) 


कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. उपसचिव (रोख शाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. अवर सचिव (रोख शाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


यांना विनंती करण्यात येते की, वरीलप्रमाणे निधी तातडीने एच.डी.एफ.सी.बँक 


लिमिटेड, तलाव पाली, ठाणे येथील राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनच्या खात्यात जमा 


करण्यात यावा. 
प्रत, 


१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/ २- नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.३३१/ पापु १० 


३. मिशन संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FSM, बेलापूर, नवी मुंबई 

४. सह सचिव/ उप सचिव (अर्थसंकल्प), नियोजन व वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई 

७. कार्यासन पापु-०४/२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. निवडनस्ती- कार्यासन पापु १० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


